अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी 
(वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ 
नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ अंतर्गत 
दाखल केलेल्या धोकाग्रस्त (अतिसंवेदनशील) 
वन्यजीव अधिवासक्षेत्रातील वनहक्क दाव्यांचा 
निपटारा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : वहका-२०२०/ प्र.क्र.३७/का.१४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा :-१) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ 
नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.वहका-२०१९/प्र.क्र.१८६/का.१४, 
दिनांक १० जानेवारी, २०२० 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उक्त वाचा क्रमांक २ येथील दि. १० जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र. ४ येथे- सदर कार्यवाही करण्याकरिता आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
यांना “नोडल अधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. यांच्याऐवजी सदर कार्यवाही 
करण्याकरिता आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नोडल 
अधिकारी” म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे, असे वाचावे. 
2. सदर NA शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५/५/.॥8॥७॥/9$90[8.90४९. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२००९०९१६३९२०८४२४ 
असा आहे. हा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Laxmikant Gopalrao Dhoke 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 


. 
La 9. mM | ka Nn t Development Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=41 3beeca50b65438c7a03791 7ccf1f24d8ca684b65640d 
f6372ea73 1ffac4dfc, 


G (0 a | [| a (0 D ) h (0 ke serialNumber=e714bbcd4d43c6782884c7e7a2091fofledc1d97e 
bb542c48b98fb8c8bddécf4, cn=Laxmikant Gopalrao Dhoke 
Date: 2020.09.09 16:42:22 +05'30' 


(ल. गो. ढोके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति 
१. मा.राज्यपाळ,महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक PAH: वहका-२०२०/ प्र.क्र.३७/का.१४ 


qo, 
११, 


१२ 


१३. 
१४. 
१५. 
96. 
१७. 
qc 
१९: 
२०. 
२१. 
२२. 


२२३ 


२४. 


मा.मंत्री (सर्व) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव 
मा.मंत्री, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


मा. राज्यमंत्री,आदिवासी विकास महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई यांचे खाजगी सचिव 


मा.विरोधी पक्षनेता,विधानमंडळ,विधानभवन,विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 
मा.संसद सदस्य (सर्व) 

मा.विधीमंडळ सदस्य (सवी 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव, (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव, (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 


सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हापरिषद. 
सर्व उपविभागीय अधिकारी 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 


सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कार्या. अधिकारी,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 


निवड नस्ती.(का.१४)आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


